आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य ,पुणे, यांना वेतन व भत्ते निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक :- आपना १२१७/ प्र.क्र.२८/१३स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- १. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, अधिसूचना क्रमांक :- सीएसएल-२०१३/ प्र.क्र.१२४/ 
१५-सी, दिनांक ३० मार्च, २०१३. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सववि ३११३/ प्र.क्र.७२/१३स, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 
३. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक :- संकीर्ण -२०१३/ प्र.क्र.६२३/ 
१३-स, दिनांक १६ मे,२०१४. 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, अधिसूचना क्रमांक :- सीएसएल-२०१४/ प्र.क्र.१२/१३-स, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४. 
५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग:- शासन आदेश क्रमांक : २०१४/ प्र.क्र.१३७/ १३स, 
दिनांक ०२ डिसेंबर, २०१४. 
६. भारत सरकार, अधिसचूना सा.का.नि. ७२१ (अ), दिनांक २५ जुले, २०१६. 
७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन अधिसूचना क्रमाक : आपना-१३१७/ प्र.क्र.५१/१३- 
स, दिनांक २५ मे, २०१७. 
८. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, अधिसूचना क्रमांक :- संकीर्ण-२०१३/ प्र.क्र.६२३/१३-स, 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
९. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ 
AYIA पदभार/ ६५०४/ २०१९, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजीचे पत्र. 
१०. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, अधिसूचना क्रमांक :- आपना-१२१७/ प्र.क्र.२८/१३-स, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१. 
११. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, अधिसूचना क्रमांक :- सीएसएल-१२१७/ प्र.क्र.२८/१३स, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०२१. 
१२. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.रासनिप्रा/ आस्था- 
लेखा/ आयुक्‍त/ ७वावेआवेतननिश्वीती/ मसुचौ/ ३५६६/ २०२१, दिनांक 09.99.2029 रोजीचे 
पत्र. 


शासन आदेश क्रमांकः आपना 1290/ प्र.क्र.२८/१३स, 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम ७३कब नुसार वाचा क्रमांक १ येथील शासन अधिसूचनेन्वये राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर ४४ पदे निर्माण करण्यात आली असून, त्यामध्ये राज्य 
सहकारी निवडणूक आयुक्‍त पदाचा समावेश आहे. 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, या पदासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ कब च्या पोट कलम(४) तसेच महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवा शर्ती) नियम २०१४ च्या नियम १८ द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून आयुक्त राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण हे पद भारतीय 
प्रशासकीय सेवेतील अपर मुख्य सचिव पदाच्या समदर्जाचे असल्याबाबत वाचा क्रमांक १० अन्वये 
अधिसूचित करण्यात आले. तसेच, केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, 
२०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यामुळे, वाचा क्रमांक ११ येथील अधिसूचनेन्वये 
महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ चे नियम ५ मध्ये 
“दरमहा रुपये ८०,०००/- Vas" al मजकुराऐवजी “शासनाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या वेतनासमान, 
दिनांक ०१ जानेवारी,२०१६ पासून दरमहा” असा मजकूर दाखल करण्यात आला. त्यामुळे, ७ व्या वेतन 
आयोगाप्रमाणे आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या पदाचे वेतन अतिरिक्‍त मुख्य सचिवांच्या 
वेतनासमान म्हणजेच रुपये २,२५,०००/- इतके निश्चित झाले आहे. त्यानुसार वाचा क्रमांक १२ येथील 
पत्रान्वये शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
आदेश :- 

श्री.मधुकर चौधरी (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), तत्कालीन आयुक्‍त,राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व डॉ.जगदीश पाटील (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), विद्यमान आयुक्‍त, राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चिती खाळीळ 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चितीचा तक्ता 


(रक्‍कम रुपयांत) 
नाव पदनाम सातव्या वेतन निवृत्तीवेतन विद्यमान वेतन सुधारणेचा 
आयोगाप्रमाणे (Revised पदावरील निश्चित दिनांक 
वेतन र करावयाचे वेतन 
01.01.2016) | (स्तंभ३ - स्तंभ४) 
प्रमाणे 
१ २ ३ 8 4 & 
श्री.मधुकर चौधरी | तत्कालीन आयुक्त, |  2,24,000/- ८१,१५०/- १,४३,८५०/- ०१.०१. २०१६ 
राज्य सहकारी 
निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आपना 1290/ प्र.क्र.२८/१३स, 


(रक्‍कम रुपयांत) 
नाव पदनाम सातव्या वेतन निवृत्तीवेतन विद्यमान वेतन सुधारणेचा 
आयोगाप्रमाणे | (Office of the | पदावरील निश्चित दिनांक 
वेतन onary करावयाचे वेतन 
General (A&E)- | (स्तभ३- स्तभ४) 
I, Part-1 मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे 
१ २ ३ 8 4 & 
डॉ.जगदीड पाटील | आयुक्त, राज्य २,२५,०००/- ८६,१००/- १,३८,९००/- | ०७.०८.२०१९ 
सहकारी 
निवडणूक 
प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे 


०२. श्री.मधुकर चौधरी, (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त, तत्काळीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व डॉ.जगदीशा पाटील, (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), विद्यमान आयुक्त, राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण 
(आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ दिनांक १९जून,२०१४ रोजीची अधिसूचनेत (इंग्रजी मधील) नमुद 
इतर भत्ते आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या पदावर कार्यरत असेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत 
यथास्थिती अनुज्ञेय असेल. 

०३. महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ दिनांक १९ 
जून, २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेतील (इंग्रजी मधील) नियम ५ मधील तरतुदीनुसार सुधारित वेतनातून 
निवृत्ती वेतन कमी केल्यानंतर जे वेतन निश्चित होते त्या वेतनावर महागाई भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. 


०४. श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.सेवानिवृत्त, तत्कालीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व डॉ.जगदीशा पाटील, (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), विद्यमान आयुक्त, राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रवास भत्ता व इतर भत्ते महाराष्ट्र राज्य 
सहकार निवडणूक प्राधिकरण ( आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ नुसार लागू राहतील. तसेच, सदर 
वेतनश्रेणी श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.सेवानिवृत्त, तत्कालीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दिनांक ०१जानेवारी, २०१६ पासून ते पदावर असेपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी लागू राहिल. त्याचप्रमाणे, डॉ.जगदीश पाटील, (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), विद्यमान आयुक्त, 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०१९ पासून ते पदावर 
असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहिल. 

०५. सदर शासन आदेशा वित्त विभागाचा अनौ/ सं.क्र.४८/२०२२/ सेवा-४, दिनांक १४.०२.२०२२ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना १२१७/ प्र.क्र.२८/१३स, 


०६. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१६१८१०२८३४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chaudhary Anil 
Jayaram 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
५. मा.अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागरे) / मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (व्यय) 
वित्त विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव, (सहकार व पणन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २, मुंबई / नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई / नागपूर. 
आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४.निवड नस्ती (१३स) 
प्रत माहितीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

१. श्री.मधुकर चौधरी, ,(भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), तत्कालीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचेमार्फत. 

२. डॉ.जगदीश पाटील, आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 


oc Av AD -O 


eon G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


